प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक गोमुशओोअवि-२०२१/प्र.क्र. ३२ /११-अ, 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा ,राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख - ८ मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- 


१) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग, क्र. होअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अे, 
दि.३१.८.२०१९. 

२) शासन परिपत्रक कृषि व पदुम विभाग, क्र.शोअवि-२०१८/प्र.क्र.१९३/११-अे, 
दि.१९.९.२०१९. 

३) आयुक्तालयाचे पत्र क्र. गोमुहोअवि-२०२०/ प्र.क्र. १७/सा.९/३३९४९/२०२०, 
दि.१०.१२.२०२० 

४) गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजनेसंदर्भातील राज्यस्तरीय समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त, पत्र क्र. शोअवि-२०२०/प्र.क्र.२८६/११-ओ दि. ४.३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


राज्यात शोती व्यवसाय करतांना वीज पडणे, पूर, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्ती, 
सर्पदंश, विंचू्दंशमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य 
कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात, यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यू ओढावतो किंवा काहीना 
अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तिस तसेच त्याच्या कुटुंबातील सदस्यास झालेल्या 
अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा 
अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस व त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व 
वहितीधारक खातेदार शेतकरी व शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद 
नसलेला कोणताही १ सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहीत मुलगी 
यापैकी कोणतीही एक व्यक्‍ती) असे १० ते ७५ वयोगटातीळ एकुण २ जणांना गोपीनाथ मुंडे 
शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यास संदर्भ क्र. (१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. सुधारीत स्वरुपातील गोपीनाथ मुंडे शोतकरी अपघात विमा योजना 
राबविण्यासाठी संदर्भ क्र. (2) येथील शासन परिपत्रकान्वये कार्यपद्धती व मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 

गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना राज्यामध्ये राबविण्यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो 
जनरल इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपनीची व ऑक्झॉलियम saya ब्रोकिंग, प्रा. लि या विमा 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुशओोअवि-२०२१/प्र.क्र. ३२/११-अे, 


सल्लागार कंपनीची स्पर्धात्मक ई-निविदेच्या माध्यमातून संदर्भ क्र. (३) नुसार निवड करण्यात 
आलेली आहे. त्यानूसार विमा कंपनीस विमा हप्ता अदा केल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीत 
योजना राबविण्यासाठी विमा कंपनी व विमा सल्लागार कंपनी यांची नियुक्‍ती करणे तसेच विमा 
हप्ता व विमा ब्रोकरेज निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय :- 

“गोपीनाथ मुंडे शहोतकरी अपघात विमा योजना सन २०२१-२२ मध्ये राबविण्यास शासनाची 
मंजूरी देण्यात येत असून संबंधित विमा कंपनीला विमा हप्त्याचे प्रदान केल्यापासून १२ 
महिन्याच्या कालावधीकरीता विमा योजना चालू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना संपुर्ण राज्यामध्ये दि युनिव्हर्सल सोम्पो 
जनरल इन्शयुरंन्स कंपनी लि. या विमा कंपनीमार्फत प्रति शेतकरी प्रति वर्ष रु.२९.०७ इतक्या विमा 
हप्ता दराने (विना ब्राकरेज) व ऑक्झॉलियम इन्शुरंन्स ब्रोकिंग, प्रा. लि. या विमा सल्लागार 
कंपनीमार्फत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर या महसूल विभागासाठी ०.०६५ टक्के तर पुणे 
व औरंगाबाद या महसूल विभागासाठी ०.०७० टक्के इतका विमा ब्रोकरेज दराने राबविण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सन २०२१-२२ मध्ये विमा हप्ता रकमेचे विमा कंपनीला प्रदान झाल्यापासून १२ 
महिने इतक्या कालावधीकरीता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व त्यांच्या 
कुटुंबातील वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेला एक सदस्य यांना विविध अपघातांपासून 
संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपनीला व विमा सल्लागार कंपनीस अदा करावयाची विमा हप्ता रक्‍कम 
व विमा ब्रोकरेज रक्‍कम तसेच आयुक्त कार्यालयास कार्यालयीन खर्चासाठी रक्‍कम पुढील 
तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. विमा कंपनी/ कृषि आयुक्त कार्यालय शेतकरी / रक्कम (रुपये) 
कुटुंबातील सदस्य 
| दि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरंन्स ३.०४ कोटी ८८,३७,२८,०००/- 
कंपनी लि. 
२ ऑक्झॉलियम SAR ब्रोकिंग, प्रा. लि. ३.०४ कोटी ५,९६,६६२/- 
३ | कृषि आयुक्त कार्यालय (कार्यालयीन खर्च) ८०,०००/- 
एकूण ८८,४४,०४,६६२/- 


विमा कंपनीस, विमा सल्लागार कंपनीस वरील THR नमूद केल्याप्रमाणे १२ महिने 
कालावधी करीता होणारी विमा हप्ता व विमा ब्राकरेज रक्‍कम तसेच आयुक्त (कृषि) कार्यालयीन 
खर्चासाठी एकूण रक्‍कम रु. ८८,४४,०४,६६२/- मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुशेअवि-२०२१/प्र.क्र. ३२ /११-अञे, 


४. विमा कंपनी व विमा सल्लागार कंपनीस देय ठरणारी विमा हप्ता रक्‍कम विभागून दोन 
हप्त्यात देण्यात येईल. 
प. “गोपीनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना” शासन निर्णय दि.३१ ऑगस्ट, २०१९ व 


दि. १९ सप्टेंबर,२०१९ मध्ये नूमद तरतूदी व अटींनुसार राबविण्याची जबाबदारी आयुक्‍त (कृषी) 
यांची राहील. 
g. यावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाळी सन 2020-29 करीता मंजूर 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

११०-पीक विमा, 

(००) (०६) गोपिनाथ मुंडे होतकरी अपघात विमा योजना (कार्यक्रम) (२४०१ ४४२७), 

३३ - अर्थसहाय्य” 
छ. प्रस्तुत प्रयोजनासाठी आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


नियंत्रक अधिकारी, तसेच, सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 

८. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥४॥॥७॥.५०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक 
२०२१०३०८१४४७४२०४०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. ee igitally signed by Sugriv Sambhaji Dhap: 
| | V mM h | DN: rasht ture And ADF 
एकः ICode=400032, st=Maharashtra 
2.5.4.20=d0229719b5e889636956e39bfaedea 12e908c0e9a7e572d4190f970 
nber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491¢4209459c3cF340720ea98fd 
ha pate ine कता 
Date: 2021.03.08 14:53:34 +05'30 
(सु.स. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

३. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

४. सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

५. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्राळय,मुंबई ३२ 

७. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
८. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोमुशओोअवि-२०२१/प्र.क्र. ३२/११-अे, 


९. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१२.प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृहविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ) प्रसिध्दीच्या 
विनंतीसह 

१५.सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 

१६.आयुक्‍्त (कृषि), कृषिआयुक्‍्ताळलय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

१७.सर्व जिल्हाधिकारी 

१८. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

१९.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२०.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२१.सर्व जिल्हा परिषदांचे, जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 

२२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा), मुंबई. 

२३.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता ), मुंबई 

२४.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (HGRA), नागपूर 

२५.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखावअनुज्ञेयता),नागपूर 

२६.संचालक, लेखावकोषागारे, मुंबई 

२७.अधिदानवळलेखाधिकारी, मुंबई 

२८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

२९.ग्रंथालय प्रमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

३०.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे- 

३१.सहाय्यक GASH (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्रराज्य, पुणे 

३२.सर्व तहसिलदार 

३३.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

३४.सर्व तालुका कृषिअधिकारी 

३५.सर्व उपसचिव /अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३६.सर्व मंत्रालयीन विभाग 

३७.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष यांची मध्यवर्ती कार्यालये 

३८. जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रा.लि., २ रा मजला, जायका बिल्डींग, कमर्शियल रोड, 
सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-४४०००१ 

३९.ऑक्झॉलियम SARA ब्रोकिंग, प्रा. लि. नवी मुंबई -४००७१०. 

४०.निवडनस्ती, कार्यासन ११-ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


